अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत सहभागासाठी 
निधी वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अभानासे १४२२/ प्र.क्र १०६/क्रीयुसे २ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २२ ऑगस्ट, २०२२. 


वाचा:- 
१. सचिवालय जिमखाना यांचे पत्र क्र. अभानासे/२०२०-२१, दि.२७.०६.२०२२ 
२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र. क्रीयुसे/अभानासे/ 
निवि/२०२२-२३ /का-४/३३१२ दि. ०३.०८.२०२२ 
प्रस्तावना:- 


अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत सहभागी या योजनेअंतर्गत सन २०२१-२२ या 
वर्षातील पडलेल्या संगीत नृत्य व लघुनाट्य, aslo, टेबल टेनिस, हाकी, वेटलिफ्टींग व 
शरीरसौष्ठव या स्पर्धासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामधील तरतुदीमधून "मागणी क्र. ई-३, 
लेखाशिर्ष क्रमांक २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०४, क्रीडा व खेळ, (०६) (02) अखिल भारतीय 
नागरी सेवा स्पर्धेत सहभाग, २२०४-१९८१-३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)" या लेखाशिर्षाखाली 
मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुद रू. ६० .०० लक्ष मधून ६,६५, ४५० /- (अक्षरी सहा लक्ष पासष्ट हजार 
चारशी पन्नास फक्त) इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय: 


अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत सहभागी या योजनेअंतर्गत सन २०२१-२२ या 
वर्षामधील संगीत नृत्य व नाट्य, व्हालीबील, टेबल टेनिस, हाकी, वेटलिफ्टींग व शरीरसौष्ठव या 
स्पर्धासाठी सन २०२२-२३ मध्ये मागणी क्र. ई-३. लेखाशिर्ष क्रमांक २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, 
१०४, क्रीडा व खेळ, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत सहभाग, २२०४ १९८१- ३१, 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)" या लेखाशिर्षाखाळी मंजूर रू. ६०.०० लक्ष तरतूदीमधून 
रु. ६,६५,४५०/- (अक्षरी रुपये सहा लक्ष पासष्ट हजार चारठो पन्नास फक्त) इतका निधी वितरीत 
करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त संदर्भात होणारा खर्च "मागणी क्र. ई-३, लेखाशिर्ष क्रमांक २२०४, क्रीडा व युवक 
सेवा, १०४, क्रीडा व खेळ, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत सहभाग, २२०४-१९८१- 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)" या लेखाशिर्षाखालील सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील 
अर्थसंकल्पीय मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे १४२२/ प्र.क्र १०६/क्रीयुसे २ 


सदरचे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत त्याच प्रयोजनासाठी खर्च 
करण्यात यावे. 


| उपरोक्त निधी आवश्‍यकतेनुसार मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. | ज्यावेळेस निधी 
प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा त्याच वेळी आहरीत करावा. शासन लेख्याबाहेर बँक खात्यात हा निधी ठेऊ 
नये. 


॥ राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी वित्त विषयक निर्गमित करण्यात आलेले विविध 
आदेडा/नियम/शासन निर्णय वित्तीय नियमावली यांची अंमलबजावणी करुन वरील वितरीत 
तरतूदीचा विनियोग करण्याच्या अधीन राहून उपरोक्‍त तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


३. शासनाच्या सूचनांनुसार उपरोक्त तरतूद खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. 
यासाठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी व आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. 


४. सचिवालय जिमखाना, यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाब निहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा 
तपशील,विनियोग प्रमाणपत्र, परिक्षित लेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील अटींची पुर्तता 
करण्याच्या अटीवर तसेच सदर स्पर्धाच्या खर्चास मान्यता देण्यासंबंधिच्या शासन निर्णया 
सोबतच्या विवरणपत्र "ब" नुसार खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


५. वित्त विभागाच्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग एक, 
अ.क्र.५, नियम क्रमांक ३९ (ब) (२) नुसार प्रशासकीय विभागाला दिलेल्या अधिकारान्वये सदर 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"///.॥8॥8॥/99॥1॥9.9०५.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक संकेतांक क्रमांक २०२२०८२२१६०००२९३२१ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुप्र aay AKANT काक 


HANJE 


(सुनिल हंजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) मा.राज्यपाल महोदय यांचे सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे १४२२/ प्र.क्र १०६/क्रीयुसे २ 


२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, Fares, मुंबई. 

४) मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५) मा.राज्यमंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 

७) अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८) महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 

९) महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 


qo) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
११) उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१२) उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 
१३) जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 
१४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 
१५) मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 
) 
) 
) 
) 


१६) वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१७) कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१८) संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 

१९) निवड नस्ती (क्रीयुसे-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


